गट ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड मधील 
पदांकरिता सरळसेवा नियुक्‍ती, पदोन्नती व 
प्रतिनियुक्ती संदर्भात विभागाच्या सचिवांना 
“नियुक्ती प्राधिकारी” घोषित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्र.- आस्था-२०१८/प्र.क्र.४८/आस्थापना 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०१८ 


वाचा- 
सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेशा क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२९०/कार र्या.१२, 
दि.१९ नोव्हेंबर,२०१८ 


प्रस्तावना- 

शासकीय कर्मचा-यांच्या सरळसेवा, पदोन्नती वा प्रतिनियुक्तीने नेमणूक/पदस्थापना या 
संबंधी प्रकरणे कोणत्या स्तरावर सादर करावी व कोणत्या स्तरावर अंतिम निर्णय घ्यावे 
याबाबतीतळी संदिग्धता दूर करण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१९.११.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विभागातील गट-ब (अराजपत्रित), 
गट-क व गट-ड मधील पदांसाठी विभागाच्या सचिवांना “नियुक्‍ती प्राधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड मधील कर्मचा-यांच्या सरळसेवा, पदोन्नती वा 
प्रतिनियुक्तीने नेमणूक/पदस्थापना याबाबातच्या प्रकरणामध्ये अंतिम निर्णय घेण्याकरिता पर्यावरण 
विभागासाठी खालीलप्रमाणे पदनिहाय “नियुक्‍ती प्राधिकारी” घोषित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र पदे नियुक्ती प्राधिकारी 

ie | 2 3 

a गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट- | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ 
ड मधील पदे सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.४८/आस्थापना 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०४०९१६५७०४०७०४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Bandpatte 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
3100 


Manohar 
Ramchandra 
Bandpatte 


(मनोहर बंदपट्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
३. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
५. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 
६. सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई. 
७. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र,मुंबई. 
८. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र,मुंबई. 
९. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयत),महाराष्ट्र,नागपूर. 
१०. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र,नागपूर. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
१२. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई. 
१३. सामान्य प्रशासन विभाग/का.१२, मंत्रालय,मुंबई. 
१४. अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 
१५. सर्व कार्यासने, पर्यावरण विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


